कृषि विभागाच्या सन २०१९-२० च्या 
अर्थसंकल्पीय अंदाजाचे वितरण 
करण्याबाबत. 
(कृषि, फलोत्पादन व कृषी विद्यापीठे) 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.२३/१९)/२-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक :- ३० जानेवारी, २०२० 
संदर्भ : 
१) शासन वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 

२) शासनाचा सम क्रमांकाचा झासन निर्णय दि. ०३ एप्रिळ, २०१९ 

3) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि ०८.०७.२०१९ 

४) शासनाचा सम क्रमांकाचा शासन निर्णय दि. १२ जुले , २०१९ 

५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.२२.०१.२०२०. 

प्रस्तावना-: 


) 
) 
) 
) 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ च्या परिपत्रकानुसार सन 2098-20 मधीळ एप्रिल, 
२०१९ ते जुले, २०१९ या चारमाहीकरिता उपलब्ध लेखानुदान संदर्भ क्र.२ च्या शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आळे आहे. तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ च्या 
परिपत्रकानुसार सन २०१९-२० च्या प्रथम नऊमाहीकरीता ( डिसेंबर २०१९ अखेर) उपलब्ध 
निधी संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आळा आहे 

२. संदर्भक्र.५ च्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीपैकी सन २०१९-२० चे सुधारीत अंदाज निश्चित होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी अनिवार्य 
खर्चाच्या अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी ८० टक्केच्या मर्यादेत ( जून २०१९ व डिसेंबर २०१९ च्या 
पुरवणी मागणी तसेच ३१-सहायक अनुदाने व्यतिरीक्त ) निधी खर्च करण्यास प्राधिकृत 
करण्यात आले आहे. 

३. संदर्भ क्र.५ च्या शासन परिपत्रकानुसार वित्त विभागाने मंजूर केल्यानुसार अर्थसंकल्पीय 
अंदाज २०१९-२० (White Book) पुस्तकाच्या आधारे अनिवार्य बाबी संदर्भात सोबतच्या 
विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या तरतूदींचे वितरण शासन निर्णयाव्दारे करण्याचे प्रस्तावित 
होते. तसेच, याअनुषंगाने कार्यक्रमांतर्गत तरतूदीसंदर्भात संदर्भाधिन शासन परिपत्रकास 
अनुसरून निधी वितरणातील मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याचे देखील प्रस्तावित होते. 
त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ५ च्या शासन परिपत्रकानुसार या शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील स्तंभ क्र. ८ मधील अनिवार्य बाबीसंदर्भातील सन २०१९-२० च्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी सन २०१९-२० चे सुधारीत अंदाज निश्चित होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी 
अनिवार्य खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक निधीच्या ८० टक्केच्या मर्यादेत ( जून २०१९ व 
डिसेंबर २०१९ च्या पुरवणी मागणी तसेच ३१-सहायक अनुदाने व्यतिरीक्त) स्तंभ क्र.५ मध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.२३/१९)/२-अ, 


निर्देशित केलेल्या कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे, 
त्यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ५ शासन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधिन राहून सन 
२०१९-२० मधील वितरीत निधी विहित पध्दतीनुसार खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 
२. अनिवार्य खर्चांतर्गत प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विम्याच्या हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 
तसेच कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदाने आणि घरबांधणी अग्रीम या योजनेसाठी संबंधित 
कार्यासनाकडून स्वतंत्रपणे शासन आदेडा निर्गमित झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निधीचे वितरण केले 
जाईल. 
री अनिवार्य warts गौण बांधकामाच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदी गौण बांधकामासाठी 
संबंधित यंत्रणेकडून प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश शासनास प्राप्त झाल्यानंतरच सदर निधीचे 
वितरण केळे जाईल. 
४. संदर्भाधिन शासन परिपत्रकानुसार कार्यक्रमांतर्गत तरतुदीसंदर्भात योजनानिहाय प्रशासकीय 
व वित्तीय खर्चाच्या मंजूरीचे आदेशा संबंधित कार्यासनाकडून स्वतंत्रपणे निर्गमित झाल्यानंतरच 
प्रत्यक्ष निधीचे वितरण केले जाईल. 
५. हा शासन निर्णय प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१३०१७०२४५४६०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by Suhas Madhusudan Sakpal 
DN: IN, it hi At ii \d ADF 
Uhas Madhusudan १७०. 
2.5.4.20=01592dd98f36fbc9248265 17361a31b8166fce7745d35b95fa7915 
9b8fb74478, 
S k | INumb« 82434617b1f4c6035b3cc29788b8d394a5 2fb 3edabfc26b4. 
a pa 85ebc2af7c45ff9, has Madhusudan Sakpal 
Di 2020.01.30 16:41:09 +05'30' 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


ae) 


. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय विकास), दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. आयुक्त (पशुसंवर्धन), पश्ञुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

६. नियंत्रक, डॉ.,बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि.रत्नागिरी. 
७.नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, जि. अहमदनगर. 

८. नियंत्रक, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

९. नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा 
व लेखा),मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.२३/१९)/२-अे, 


११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
१२. सर्व संचाळक कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

१३. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 

१४. उप विभागीय कृषि अधिकारी, रत्नागिरी, अहमदनगर, अकोला, परभणी. 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१८. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१९. सर्व उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, कृषि व, पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
२१. उप सचिव, (पदुम-१६) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. उप सचिव,(अर्थसंकल्प -१३, व व्यय-१) वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

२३. उप सचिव, (का-१४११/१४३१), नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

२४. निवडनस्ती का.क्र.२ओ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट -अ 


शासन क्र.लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.२३/१९)/२-अओ, दि. ३० जानेवारी , २०१९ सोबतचे परिशिष्ट 


सन २०१९-२० च्या 


(रू.हजारात) 
मागणी संवितरण अर्थसंकल्पीत या आदेशान्वये वितरित 
अ. क्र. योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकारी यापूर्वी वितरित केलेली तरतूद दे 
क्र तरतूद २०१९-२० करण्यात येणारी तरतूद 
Pe 3 % ८ का चा र 
कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्‍त, पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्‍त ,मत्स्यव्यबसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
डी-२ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण २२३५ ३१५९ गय Gat १०२६०.०० ६१५६.०० २०५२.०० 
आयुक्‍त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई 
पवर स , काष पर प्क्थ य घधव्यवसाव वकास 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग, (पदुम प्रभाग)मंत्रालय, 
न्न मुंबई, 
डी-३ २४०९ - पिकसंवर्धन 
संचालन व प्रशासन (भारित) ररत ८००.०० ४८०.०० १६०.०० 
१ डी-३ 
(दत्तमत) मतची ५९०८०३१.०० ३५४४८१८.६० ११८१६०६.२० 
एकूण ५९०८८३१.०० ३५४५२९८.६० ११८१७६६.२० 
२ डी-३ ।|बिभागीय व जिल्हा कृषि कार्यालये २४०१ ०१४५ १०१८१४७१.०० ६१०८८८२.६० २०३६२९४.२० 
३ डी-३ |जिल्हा कृषि कार्यालये २४०१०१९१५४ १४५५३२.०० ८७३१९.२० २९१०६.४० 
४ | डी-३ जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने २४०१ ०१६३ १३६४५१३.०० ८१८७०७.८० २७२९०२.६० 
५ | डी-३ संगणक सेवा कृषि संचालनालय कार्यालयाच्या संगणकीकरण सेवेबरील खर्ची २४०१ १४७३ १०६.०० ६३.६० २१.२० 
६ | डी-३ |तालुका बीजगुणन प्रक्षेत्र २४०१ ०२६१ कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ४२४२३५.०० २५४५४१.०० ८४८४७.०० 
७ | डी-३ |बीज,रासायनिक खत नियंत्रण ब किटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळा २४०१०३०५ २४२८६८.०० १४५७२०.८० ४८५७३.६० 
८ | डी-३ ।कृषि विषयक माहिती पथक २४०१०७३५ १०२५०.०० ६१५०.०० २०५०.०० 
डी-३ ।|शेतकरी मासिक २४०१०७४४ ३७०१८.०० २२२१०.८० ७४०३.६० 
बसंतराव नाईक राज्य HIT व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर व तिच्य 
Ro 'डी-३ डि : : ee 4401103 २४०१ ४२५८ १४६४३५.०० ८७८६१.०० २९२८७.०० 
सात संलग्न संस्थांना सहायक अनुदान 
११ | डी-३ भाजीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानक उदयाने २४०११७२२ ७०९२२२.०० ४२५५३३.२० १४१८४४.४० 
१२ | डी-३ प्रधानमंत्री पिक बिमा योजनेंतर्गत विम्याच्या हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य २४०१ AREY १६५३८०००.०० ९९२२८००.०० ३३०७६००.०० 
भारित 600,00 60,00 2G0,00 
दत्तमत ३५७०७६८९.०० २१४२४६०८.६० ७१४१५३६.२० 
२४०१ पिकसंवर्धन - एकूण ३५७०८४८१.०० २१४२५०८८.६० ७१४१६९६.२० 
डी-३ | २४०२ - मृद व जलसंधारण 
१३ । डी-३ ।मृद सर्वेक्षण आणि अन्वेषण व मृद विश्लेषण रसायन प्रयोगशाळा २४०२ ००३२ कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे २९२६१२.०० १७५५६७.२० ५८५२२.४० 
२४०२ - मृद व जलसंधारण एकूण २९२६१९२.०० १७५५६७.२० ५८५२२.४० 


अ. क्र. नागो योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकारी =. यापूर्वी वितरित केलेली तरतूद pare hu 
डी-३ | २४१५ कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण शिका 
०१ पिकसंवर्धन 
१४ | डी-३ ।महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदाने २४१५ ००२५ ।उप विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर ४५३८७१६.०० २७२३२२९.६० ९०७७४३.२० 
१५ | डी-३ |डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००३४ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी १४२५१०७.०० ८५५०६४.२० २८५०२१.४० 
१६ | डी-३ |डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००४३ । उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला १८१५८८३.२० ६०५२९४.४० 
१७ | डी-३ ।बसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००५२ ।उप विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी २२४६६१९.०० १३४७९७१.४० ४४९३२३.८० 
१८ | डी-३ ।महाराष्ट्र कृषिविषयक शिक्षण व संशोधन परिषदेला सहायक २४१५ ००६१ ।कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे २०८९७.४० ६९६५.८० 
२४१५ - ०१ पिकसंवर्धन एकूण ११२७१७४३.०० ६७६३०४५.८० २२५४३४८.६० 
०३ पशुसंवर्धन 
१९ | डी-३ ।महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदाने २४१५ ०१९७ ।|उप विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर ४५६८३.०० २७४०९.८० ९१३६.६० 
२० । डी-३ |डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०१७९ = | उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी ५४०८६.०० ३२४५१.६० १०८१७.२० 
२१ । डी-३ |बसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२०३ ।उप विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी २७७२५.०० १६६३५.०० ५५४५.०० 
२४१५ - ०३ पशुसंवर्धन एकूण १२७४९४.०० ७६४९६.४० २५४९८.८० 
०४ दुग्धव्यवसाय 
२२ | डी-३ दुग्धशाळा विज्ञान संस्था आरे २४१५ ०२१२ । आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई २३२१५.०० १३९२९.०० ४६४३.०० 
२३ । डी-३ दुग्धक्षेत्र व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका पाठयक्रम २४१५ ०५७१ ।आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई ९८४.६० ३२८.२० 
२४९५ - OY दुग्धव्यवसाय एकूण १४९१३.६० ४९७१.२० 
०५ मत्सव्यवसाय 
२४ | डी-३ |डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२४१  । उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी १६६७०८.०० १०००२४.८० ३३३४१.६० 
२५ | डी-३ डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२६८ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला ४७९४.०० २८७६.४० ९५८.८० 
२४१५ - ०५ मत्सव्यवसाय एकूण १७११५०२.०० १०२९०१.२० ३४३००.४० 
इतर संस्थाना सहाय्य 
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापोठाला कर्मचा-यांच्या 
२६ | डी-३ ।अंशदानाच्या रकमेइतको समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक २४१५ १०१२ । उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी ४८६३९.०० २९१८३.४० ९७२७.८० 
अनुदान 
Cae = al त फ़्ले ae कना eae २४१५ १०२१ ।उपविभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर ५६८०३.०० ३४०८१.८० ११३६०.६० 
समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
२८ । डी-३ वसंतराव नाईक त ना कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या अंशदानाच्या २४१५ १०४१ | Sa विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी ९१७८५.०० ५५०७१.०० १८३५७.०० 
THAT समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
२९ | डी-३ Ser am कपि Sosa कमचा याता गागानाच्या २४१५ १०५९ । उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला १९८३८.४० ६६१२.८० 
रकमेइतको समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
२४१९५ - (८०) (१२०) एकूण २३०२९१.०० १३८१७४.६० ४६०५८.२० 
२४१५ कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण- एकूण ७०९५५३१.६० २३६५१७७.२० 
दत्तमत ४७८२६१७९.०० २८६९५७०७.४० ९५६५२३५.८० 
मागणी क्र. डी-३ एकूण- भारित ४८०.०० १६०.०० 


मागणी संवितरण अर्थसंकल्पीत या आदेशान्वये वितरित 
अ. क्र. योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकारी यापूर्वी वितरित केलेली तरतूद दे 
क्र तरतूद २०१९-२० करण्यात येणारी तरतूद 
'एकूण ४७८२६९७९.०० २८६९६१८७.४० ९५६५३९५.८० 
डी-७ | २७०२ लहान बांधकामे 
३० । डी-७ ।|अन्वीक्षा नि-प्रयोगनिर्दशन प्रक्षेत्र २७०२१९३३ । कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३६००.०० २१६०.०० ७२०.०० 
अवर सचिव, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास 
३१ | Sho |३४५१- सचिवालय आर्थिक सेवा ३४५१ ०६७२ cau: मुंबई २०६१३३.०० १२३६७९.२० ४१२२६.४० 
व मत्स्यव्यबसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
डी-७ एकूण २०९७३३.०० १२५८३९.२० ४१९४६.४० 
डी-१९ | ६२९६ गृहनिर्माणासाठी कर्ज 
उप विभागीय कृषी अधिकारी, दापोली, जि- रत्नागिरी 
चवी उप विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर 
३२ | डी-११ कृषि विदयापीठाच्या कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रीम ६२१६ ०२०१९ ७६४३.०० ४५८५.८० १५२८.६० 
उप विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी 
उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला 
कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्‍त ,मत्स्यव्यबसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३३ । SRR शासकोय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे ७६१० = 
आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई 
अवर सचिव, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास 
व मत्स्यव्यबसाय विभाग, (पदुम प्रभाग)मंत्रालय, 
मुंबई, 
३४ | डी-११ घर बांधणी अग्रिमे ७६१० OR १९९१००.०० ११९४६०.०० ३९८२०.०० 
३५ | डी-११ ।मोटार वाहन खरेदी अग्निमे ७६१० ०२२९ ४०५०.०० २४३०.०० ८१०.०० 
३६ | डी-११ |इतर वाहन खरेदी अग्निमे ७६१० ०२३८ २५.०० १५.०० ५.०० 
३७ | डी-११ ।संगणक खरेदी अग्निमे ७६१० १९२२ १८३५.०० ११०१.०० ३६७.०० 
'एकूण ७६९० २०५०९०,०० १२३००६.०० ४१००२.०० 
डी-११ एकूण २१२६५३.०० १२७५९१.८० ४२५३०.६० 
दत्तमत ४८२५८८२५.०० २८९५५२९४.४० ९६५१७६४.८० 
'एकूण अनिवार्य भारित ८००.०० ४८०.०० ९६०.०० 
'एकूण ४८२५९६२५.०० २८९५५७७४.४० ९६५१९२४.८० 


